अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची- 
(दिनांक 9/09/2099 ते दिनांक 39/92/2099) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१२१९/प्र.क्र.६०/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ जुले, २०१९ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१/१०/२०११. 
२) नियोजन विभागाचे परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-१११८/प्र.क्र.९५/का.१४२७, 
दिनांक ६/०७/ २०१९. 


झासन परिपत्रक- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित) संवर्गाची दिनांक १/१/२०११ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची दिनांक ०६ जुले, २०१९ 


रोजीच्या संदर्भ क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, संशोधन अधिकारी/ 


सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गाची दिनांक १/१/२०११ ते दिनांक ३१/१२/२०११ 


या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत 


आहे. 


२. अर्थव सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-“ब” 


(राजपत्रित) संवर्गाची सदरील तात्पुरती ज्येष्ठतासूची पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे:- 


१) सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून 


प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२) ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 


शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, 


१९८२ नुसार wad संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-“ब” (राजपत्रित) या 


संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्म धरण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१२१९/प्र.क्र.ई६०/का.१४२७ 


३) सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ 


वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे 


दाखल करण्यात आलेल्या मुळ अर्ज क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून 


प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 


सदर परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास 


आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकार्‍यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. 


तसेच सदर ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/त्रुटी याबाबत संबंधितांनी तात्काळ निवेदन सादर 


करावे. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिळेख्यांवरुन 


तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) पाठवावीत. याबाबत 


आक्षेप/ माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे गृहित धरुन 


अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०८१६०१५१५४१६ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vanita Narayan Jadhav 
e DN: c=IN, ॥ Of Maharashtra, ou=Planning 
Va ni ta N ara ya 1) ०७४५ st=Maharashtra, 
2.5. :20€९18849485428770779079703571 34848 
laa: ic30c060e0431223f, 
serialNumber=ad56893b2ddc6497ed23d778715c30a6e 


Jadhav ee ee 
(वनिता ना. जाधव) 
सोबत:- परिशिष्ट- अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक १.१.२०११ ते ३१.१२.११ रोजीची 
(२०५७०॥8) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. ज्येष्ठता | अधिका-याचे नांव प्रवर्ग | जन्म दिनांक संवर्गातील । नियुक्तीचा | संवर्गातील । सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक सेवेच्या मार्ग । ज्येष्ठता दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा / ज्येष्ठतेचा 
दिनांक मानीव दिनांक 
किक २ ३ | ४ षु ६ शिंका ट ९ 1१० 
खंड दिनांक १/१/२०११ ते ३१/१२/२०११ 
le ed ४७० श्री.दि.धो.काळे २१-०९-१९५५ । १५-०६-२०१३ प ०१-०१-२०११ । ३०-०९-२०१३ 
2 ४७१ श्री.एम.ए.सपकाळ २१-०५-१९५५ ३०-०५-२०१३ प ०१-०२-२०११ ३१-०५-२०१३ 
३ ४७२ श्री.द.को.मनोहर अजा अजा । ०२-०६-१९५७ | ०१-०६-२०१३ प ०१-०२-२०११ । ३०-०६-२०१५ 
४ ४७३ श्री.अ.ह.भराडे भजब HAT | १०-०२-१९५७ | ०८-०७-२०१३ q 0-02-2099 | 2-02-2094 
षु ४७४ श्री.ह.सं.चौरे भजब भज ब | २४-१०-१९५९ |] ०२-०७-२०१३ प ०१-०३-२०११ | ३१-१०-२०१७ 
नि ४७५ श्री.गो.का.डिदे अज अज १२-०४-१९६३ | २४-०६-२०१३ प ०१-०३-२०११ । ३०-०४-२०२१ 
9 ४७६ श्री.ब.चा.चौरे अज ०१-०७-१९६५ ०१-१०-२०१५ प ०१/०३/२०११ 30-0§-2023 
८ ४७७ _' श्री.सु.आ.भोसले ०५-०१-१९५७ । ०१-०६-२०१३ प 03/03/2099 | ३१-०१-२०१५ 
९ ४७८ श्रीमती व्ही.ए.मोरबाळे २८-०७-१९५७ । २७-०६-२०१३ प ०५-०३-२०११ | ३१-०७-२०१५ 
| 90 | ४७९ _श्री.वि.कृ.जोशी १०-१०-१९५५ | १०-०६-२०१३ प ०१/०४/२०११ | ३१-१०-२०१३ 
(१0. ४८० श्री.अ.शा.चांदूरकर १३-०१-१९५६ | १९-०६-२०१३ प ०१-०५-२०११ | ३१-०१-२०१४ 
१२ ४८१ श्री.एस.पी.भांडेकर १३-१०-१९६० । ०९-०७-२०१३ प ३१-०५-२०११ | ३१-१०-२०१८ 
१३ ४८२ श्री.वि.भा.गजभिये अजा । २४-०५-१९५९ । ०१-०६-२०१३ प ३१-०५-२०११ | ३१-०५-२०१७ 
१४ ४८३ श्री.गं.दि.चव्हाण विजाअ | ०७-०७-१९६१ | १९-१०-२०१५ प 39-04-2099 | ३१-०७-२०१९ 
१५ ४८४ श्री.ज.ध.पवार अजा । ०१-०५-१९५६ | २५-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ । ३०-०४-२०१४ 
१६ ४८५ श्री.सं.म.पाठक २८-११-१९६९ । १०-०७-२०१३ प ०१-०६-२०११ | ३०-११-२०२७ 
१७ ४८६ श्री.एस.बी.व्हरसाळे ०९-०१-१९७४ | १०-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ | 39-09-2032 
१८ ४८७ श्री.चं.प्र.पावसे २९-११-१९७० । ११-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ | ३०-११-२०२८ 
१९ ४८८ | श्री.भू.वि.देशपांडे २८-०१-१९७० | २१-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ । ३१-०१-२०२८ 
२० ४८९ श्री.एम.आर.पुंडकर १५-११-१९६० | ०१-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ | ३०-११-२०१८ 


अ.क्र. ज्येष्ठता | अधिका-याचे नांव प्रवर्ग | जन्म दिनांक संवर्गातील । नियुक्तीचा | संवर्गातील । सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक सेवेच्या मार्ग । ज्येष्ठता दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा / ज्येष्ठतेचा 
दिनांक मानीव दिनांक 
1 १_| २ 3 1 ४ का ६ शिंका ८ ९ | ० 
२१ ४९० श्री.एन.के.फिरके २६-०५-१९७२ | ०१-०६-२०१३ प ०१-०६-२०११ | ३१-०५-२०३० 
२२ ४९१ श्रीमती सां. स. २५-०८-१९७० | ०१-०६-२०१३ प ०१-०७-२०११ | ३१-०८-२०२८ 
पराडकर 
२३ ४९२ श्री.श.ना.माळी ०१-०६-१९६९ | ०१-०६-२०१३ प ०१-०७-२०११ | ३१-०५-२०२७ 
२४ ४९३ _ श्री.सु.तु.सुर्यवंशी ०८-०४-१९७२ | ०१-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३०-०४-२०३० 
२५ ४९४ श्री.एस.सी.लाड २४-०७-१९६७ । ०६-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३१-०७-२०२५ 
२६ ४९५  ।श्री.अ.वि.सुने १४-०७-१९६९ । २८-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३१-०७-२०२७ 
२७ ४९६ श्री.रा.ग.सोनखासकर ०५-११-१९६९ । २८-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३०-११-२०२७ 
२८ ४९७ । श्रीमती सु.अ.आंबरे ०७-०९-१९७१ । १०-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३०-०९-२०२९ 
२९ ४९८ श्रीमती अ.वि.पवार २८-११-१९६५ । ०१-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३०-११-२०२३ 
३० ४९९ श्रीमती ऐ.कि.किर्तने २५-१०-१९६५ | १५-०७-२०१३ प १९-०७-२०११ । ३१-१०-२०२३ 
३१ yoo _  श्री.मु.वि.साईनकर ०८-०८-१९६३ | ०१-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३१-०८-२०२१ 
३२ ५०१ श्रीमती सा.सू.रणखांबे | अजा | ०१-०६-१९६९ | १०-०६-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३१-०५-२०२७ 
३३ ५०२ श्री. म.अ.चौधरी अजा =| १६-१०-१९६९ | ०४-०७-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३१-१०-२०२७ 
३४ ५०३ | श्री.कि.गु.परदेशी विजा अ | १३-१०-१९६९ । २९-०७-२०१३ प १९-०७-२०११ | ३१-१०-२०२७ 
३५ ५०४ श्री.वि.य.गडदे भज क | ०१-०६-१९५८ | २१-०६-२०१३ प ०१-०८-२०११ | ३१-०५-२०१६ 
३६ ५०५ श्रीमती दि.श्री.धावरे अजा । १९-०२-१९७२ | ०१-०६-२०१३ प ११-१०-२०११ | २८-०२-२०३० 
३७ ५०६ श्री.गु.बा.सुपेकर WAT | ३१-०५-१९६८ | २६-०६-२०१३ प ०१-११-२०११ । ३१-०५-२०२६ 
३८ ५०७ श्री.रा.कृ.कळमकर WAT | ०३-०५-१९६६ | ०५-०६-२०१३ प २३-१२-२०११ । ३१-०५-२०२४ 


4 ना- नामनिर्देडान 


4* प- पदोन्नती 


